प्रत, 


मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना 
करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय शुद्धीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.१२८/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.१२८/विशि-४, दिनांक ११ जुले, २०२३. 
२) शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.१२८/विशि-४, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२३. 


शासन निर्णयशुद्धीपत्रक- __ 


राज्यात मराठी भाषेचे विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी दिनांक ११ जुले, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण, 
अमरावती विभाग, अमरावती हे समितीचे सदस्य सचिव असतील अशी तरतूद करण्यात आली होती. 
त्याऐवजी समितीचे सदस्य सचिव म्हणून संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णयामध्ये समितीतील अशासकीय सदस्यांना प्रवासभत्ता देण्याची तरतूद सह संचालक, 
उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या कार्यालयीन खर्चासाठीच्या उपलब्ध निधीतून करण्यात 
आली होती. त्याऐवजी समितीच्या अशासकीय सदस्यांना बैठकीसाठीचे मानधन व प्रवासभत्ता इ. प्रकारचा 
खर्च सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे या विद्यापीठामार्फत अदा करण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२२१७४७१५४९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


A IT Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 
DN: c=! OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=deb455609479b6c7f30e7f1f9a8360c0f8600a542859e8fe 
MA D H U KAR RAO 229d6ea333415e8d, postalCod 2, st=Maharasht 
erialNumber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD38 
99261FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT MADHUKARR 


BAW | S KA R peices 09.22 17:49:35 +05'30' 
(अ.म. बाविस्कर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल कार्यालयाचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. श्री. सदानंद मोरे, अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ. 

७. मराठी भाषा समिती सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 

८. डॉ. विद्या रत्नाकर पाटील (व्यवहारे), 


Cc Av AD -0 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.१२८/विशि-४ 


९. प्रो. राजेश नाईकवाडे, नागपूर 

१०.डॉ. VAST वरखेडे, नाशिक, सदस्य. 

११.डॉ. दिलीप धोंडगे, सटाणा, सदस्य. 

१२. डॉ. केशव देशमुख, नांदेड, सदस्य. 

१३. डॉ. रुपाली शिंदे, पुणे, सदस्य. 

१४. डॉ. अविनाश आवळगावकर, पुणे, सदस्य. 

१५. श्री. महंत कारंजेकर बाबा, अमरावती, सदस्य. 

१६. डॉ. छाया महाजन, औरंगाबाद, सदस्य. 

१७.सह सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८.संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे. 

१९.विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती. 
२०.विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती. 
२१.संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई यांचे कार्यालय. 

२२.प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
२३.उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२४.निवडनस्ती(विशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


